RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31748 
Reg. No . MH/ MR/ South- 324/ 2013- 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५, अंक ८२] 


सोमवार , फेब्रुवारी १० , २०१४ /माघ २१ , शके १९३५ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६ .०० 


असाधारण क्रमांक २३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 

नगरविकास विभाग 
नवीन मंत्रालय , ४था माळा, जी . टी . हॉस्पिटल परिसर , 

मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 

क्रमांक एमयुएम - ११०९ / प्र. क्र . २३/ नवि -१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 
( १९६५ चा महा . ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ६ चे पोट -कलम ( १ ) 
( अ) या अन्वये काढण्यात आलेली महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण , भाग एक - अ, औरंगाबाद विभाग, दिनांक ९ जुलै २०१० रोजी 
प्रसिद्ध झालेली शासकीय उद्घोषणा, नगरविकास विभाग क्रमांक एमयुएम- ११०९ /प्र.क्र . २३ / नवि -१७, दिनांक ३ ऑगस्ट २०१० याद्वारे महाराष्ट्र 
शासनाने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर नगरपरिषदेच्या क्षेत्राच्या हद्दीत यासोबत अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली क्षेत्रे (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त क्षेत्रे ” असा करण्यात आलेला आहे ) समाविष्ट करण्याचे ठरविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेतील नमूद केलेल्या कालावधीत कोणत्याही हरकती/ सूचना जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्याकडे 
प्राप्त झाल्या नाहीत ; 

ज्याअर्थी, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३- क्यु मधील अनुच्छेद (२ ) मध्ये उल्लेखिलेल्या बाबी विचारात घेता , महाराष्ट्र 
शासनाला परिशिष्ट “ अ ” मध्ये नमूद क्षेत्राचा समावेश करून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर नगरपरिषदेची हद्दवाढ करणे इष्ट वाटते ; 

आणि त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड ( अ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा व त्याद्वारे प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर नगरपरिषदेच्या 
सीमांमध्ये बदल करून त्यात अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली क्षेत्रे समाविष्ट करता यावीत म्हणून त्यामध्ये फेरफार करीत आहे . 
आणि अशा रीतीने फेरफार केलेल्या नगरपालिका क्षेत्राच्या सुधारित सीमा या सोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” व “ ब ” मध्ये दर्शविल्यानुसार 
असतील असे जाहीर करीत आहे . 


भाग एक - अ - ( म . उ.वि . )- २३ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी १० , २०१४ / माघ २१, शके १९३५ 


अनुसूची “ अ ” 
तुळजापूर नगरपरिषदेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट करावयाच्या स्थानिक क्षेत्राचे वर्णन : 
सर्व्हे नं . ११ ते १३५ , १४५ ते १८५, १९९ ते २०९ . 


अनुसूची “ ब ” 
अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या स्थानिक क्षेत्राचा समावेश केल्यानंतर तुळजापूर नगरपरिषदेच्या नगरपालिका 
क्षेत्राच्या सुधारित सीमा : 


पूर्व. - मौजे मोर्डा, तडवळा, काक्रंबा, हंगरगा गावची शीव, उत्तर कोपऱ्यातून दक्षिणेकडे दक्षिणपूर्व कोपऱ्यापर्यंत , 
सर्व्हे नं . ४१ ते ४४ , १०२ ते १०५ , १२० ते १२३, १६१ ते १६४, १६९ ते १७१ , २०५ ते २०६, २१५ च्या पूर्व हद्दीने . 

दक्षिण. - मौजे सिंदफळ गावाची शीव , सर्व्हे नं . २१५ ची दक्षिण हद्द , सर्व्हेनं . २१५ च्या दक्षिण -पश्चिम कोपऱ्यातून पश्चिमेकडे 
सर्व्हे नं. २१५ च्या दक्षिण- पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत , सर्व्हे नं . २१५ च्या दक्षिण हद्दीवरून . 
___ पश्चिम . - मौजे सिंदफळ गावाची शीव, सर्व्हे नं. २१५ च्या दक्षिण- पश्चिम कोपऱ्यातून उत्तरेकडे सर्व्हेनं . २१५ , १३ , १४, 
२१, २२ , २८ च्या पश्चिम हद्दीवरून सर्व्हे नं . २८ च्या उत्तर -पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत . 

उत्तर . - मौजे बोरी गावाची शीव सर्व्हे नं . २८ च्या उत्तर - पश्चिम कोपऱ्यातून पूर्वेकडे सर्व्हे नं . २८ , ३० , ३१ , ३४ , ३५ , ४० , 
४४ , ४१ च्या उत्तर हद्दीवरून सर्व्हे नं . ४१ च्या पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . शं . शेटे , 
शासनाचे उप सचिव. 


टीप . - तुळजापूर नगर परिषदेत समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र दर्शविणारा नकाशा, जनतेला पाहण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद आणि 

तहसीलदार , तुळजापूर व नगरपरिषद , तुळजापूर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये उपलब्ध आहे. 


U 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी १० , २०१४ / माघ २१, शके १९३५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
G . T . Hospital Campus, New Mantralaya , 4th Floor, 
Mumbai 400 001, Dated the 10th February 2014 


NOTIFICATION 


ernm 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 

No . MUM . 1109/CR -23/UD - 17 . — Whereas, by the Government Proclamation , Urban 
Development Department No . MUM . 1109/CR -23/UD - 17 , dated the 3rd August 2010 , published 
in the Maharashtra Government Gazette Extraordinary , Part I- A , Aurangabad Division , dated 
the 9th July 2010 , the Government of Maharashtra had announced its intention to issue a 
notification , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 1) of section 6 of 
the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 
(Mah . XL of 1965 ), with a view to alter the limits of the Tuljapur Municipal Council in Osmanabad 
District , so as to include therein the local areas specified in Schedule “ A ” appended to the said 
Proclamation ; 


SU 


objections and suggestions have been received pursuant to the said 
Proclamation , within the period prescribed therein by the Collector of Osmanabad District ; 

And whereas, having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considered it expedient to alter the 
limits of the Tuljapur Municipal Council in Osmanabad District , so as to include therein the 
areas specified in Schedule “ A ” hereto . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section ( 1) of 
section 6 of the said Act and of all powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra hereby alters the limits of the Municipal area of the Tuljapur Municipal Council , 
District Osmanabad so as to include therein the local areas specified in Schedule “ A ” appended 
hereto . The revised boundaries of the Tuljapur Municipal Council after inclusion of the areas 
specified in Schedule “ A ” shall be such as are specified in Schedule “ B ” appended hereto . 


cd 


Schedule “ A ” 


The Description of the Local Area to be included in the limits of Municipal area 
of the Tuljapur Municipal Council : 

Survey No. 11 to 135 , 145 to 185, 199 to 209. 


Schedule “ B ” 


Revised boundaries of the Municipal Area of the Tuljapur Municipal Council after 
the inclusion of the local area specified in the Schedule “ A ” as under : 

East. — Boundary of Village Morda , Tadwala , Kakramba , Hangarga , S . No. Starting 
from north east corner towards south up to south -east corner along the eastern boundary 
of S . No. 41 to 44 , 102 to 105 , 120 to 123 , 161 to 164 , 169 to 171 , 205 to 206 , 215 up to east 
boundary . 

South . — Village boundary of village Sindhphal, Southern boundary of S . No. 215 Starting 
from south -west corner of S . No. 215 towards west alongwith the southern boundary of S . 
No. 215 , upto south -west corner of S . No. 215 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी १० , २०१४ / माघ २१, शके १९३५ 


West . — Village boundary of village Sindhphal, Starting from south -west corner of 
S . No. 215 towards north alongwith the western boundary of S. No. 215, 13 , 14 , 21 , 22 , 28 
upto west corner of S . No. 28 . 


North . — Boundary of village Bori Starting from north -west corner of S . No. 28 towards 
east alongwith the northern boundaries of S . No . 28 , 30 , 31 , 34 , 35 , 40 , 44 , 41 upto north 
east corner of S . N . 41. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P . S . SHETE , 
Deputy Secretary to Government. 


Note . - A Plan showing the area to be included in the Tuljapur Municipal Council is available 

for public inspection in the working hours and the office of the collector of Osmanabad 
Tahsildar Tuljapur or Municipal Council, Tuljapur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


